आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत केंद्र 
पुरस्कृत कृषी उन्नती योजना- बियाणे व 
लागवड साहित्यावरील उप अभियान 
योजनेकरीता निधी वितरण. (२०२०-२१) 
(केंद्र हिस्सा - २४०१ अ ६२८) 

(राज्य हिस्सा - २४०१ अ ६३७) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.9/का-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ डिसेंबर, २०२०. 
वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६५/ अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२०. 
3) कृषिव पदुम विभागाची नस्ती क्र.संकीर्ण-२७२०/प्र.क्र.९६/१ अ. 
प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक १६ एप्रिळ, २०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना 
विषाणूमुळे उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी 
वितरणाची कार्यप्रणाळी ठरवून दिलेली आहे. तसेच संदर्भाधिन क्र. २ अन्वये वित्त विभागाने कार्यक्रमांतर्गत 
योजनांच्या ३३ टक्के मर्यादेत खर्चासाठी नियोजनात्मक सूचना केलेल्या आहेत. आदिवासी घटक 
कार्यक्रमांतर्गत कृषी विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजना - 
बियाणे व लागवड साहित्यावरील उप अभियान या योजनेतील अनुसूचित जमाती घटकासाठी सन २०१९-२० 
या मागील वर्षातील प्रलंबित केंद्र हिस्सा रु.१७०.२८ ळाख इतका निधी सन २०२०-२१ मध्ये खर्च करण्यास 
मान्यता देण्याची व समरुप राज्य हिळछ्यापोटी आवश्‍यक रु.११३.५२ लाख इतका निधी वितरीत करण्याबाबत 
कृषी विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन निधी वितरणाची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र. टी-५ मधील मुख्य 
ळेखाशीर्ष, २४०१ कृषी उन्नती योजना - बियाणे व लागवड साहित्यावरील उप अभियान या योजनेसाठी वित्त 
विभागाने मान्यता दिल्यानुसार सन २०१९-२० या मागील वर्षातील अखर्चित केंद्र हिस्सा रु.१७०.२८ लाख 
इतका निधी सन २०२०-२१ मध्ये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदींतून सन २०१९-२० च्या राज्य समरुप हिछ्याकरीता (२४०१ अ ६३७) या 
लेखाशीर्षाखाली रु.३४.५२ लाख इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.३४.५२ लाख (अक्षरी रुपये चौतीस लाख बावन्न हजार फक्त) इतका निधी 
प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव, कृषी विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.७/कार्या-६ 


करण्यात येत आहे. प्रकरणी विभागप्रमुख/नियंत्रण अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियमपूस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देश्ांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


8. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात Hoa खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाळा आदिवासी क्षेत्रातील 
व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 
पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि आदिवासी 
उपयोजना बाह्य क्षेत्रात मात्र फक्‍त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


६. सदर are निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५९/२०२०/व्यय-१,दि.१७.११.२०२० अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१११७१७४०५६५३२४असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 


. DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal 
Ra V | Nn d fa Development Department, postalCode=400032, 
é 1100 390686114532961 c5a89d8c4897737ba 
D | g a mM ba | [0 A 1 te ta स cn=Ravindra Digambarro 
Date: 2020.12.03 13:16:59 +05'30' 
(रविंद्र औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 
३. सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.9/कार्या-६ 


षु. 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 


वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 


. कृषिव पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 


ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
. कार्यासन क्र.२व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


